संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२९ जुले , २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिल, २०२४. 
३. शासन निर्णय, आदविसी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, 
दिनांक:- २९ जून, २०२४. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र.विसयो-२०२४/प्र.क्र.३९/ विसयो, 
दि. २९ जून , २०२४ 
शासन निर्णय :- 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी 
निराधार अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रु.३००,००,००,०००/- (रुपये तीनशे कोटी 
फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.८४,००,००,०००/- इतका निधी वित्त विभागाने वितरीत केला आहे. 
त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी 
एप्रिल, २०२४ ते जुळे, २०२४ या कालावधीच्या खर्चासाठी रक्‍कम रुपये ६३,५१,३०,०००/- 
इतका निधी संदर्भ क्र.४ येथील शासन निणर्यान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता उर्वरीत रु.२०,४८,७०,००० (रुपये वीस कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष सत्तर हजार 
wad) इतका निधी माहे जुले, २०२४ साठी या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे 
वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / 
मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात 
आलेली आहे. 
२. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या 
योजनेतील लाभार्थ्यांना माहे एप्रिल, २०२४ पासून अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे 
करण्याचा शासनाचा मानस होता. परंतु सदरहू योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती तालुका/ 
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून भरण्यात न आल्याने योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य 
मिळण्यास विलंब होऊ नये म्हणून माहे जुले, २०२४ पर्यंतचे अर्थसहाय्याचे वितरण अर्थसंकल्प 
वितरण (बिम्स) प्रणालीवर करण्यात येत आहे. परंतु सदरहू योजनेतील लाभार्थ्यांना माहे ऑगस्ट, 
२०२४ पासून अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. पोर्टलट्वारेच करण्यात येणार असल्याने सर्व 
जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी योजनेतील लाभार्थ्यांची माहिती प्राधान्याने डी.बी.टी. पोर्टलवर 
भरण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 


३. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 
४. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०३) संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १६१) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
५. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर देयके कोषागारात सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
६. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महाळेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हा arm निर्ण वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.६११/२०२४/व्यय-१४, 
दि.१४/०६/२०२४ व आदिवासी विकास विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.६७/कार्या.-६, दिनांक २८ 
जून, २०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०७३११८२९५६३४२२ असा आहे. हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
PRASHANT ण PRASHANT PUNDLKC WAGH, C= IN, S 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
PUNDLIK WAGH  stecuvassistance oerartwent 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 


Cc “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो 


५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


& 
3 


३६ हिंगोली 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२४/प्र.क्र.३९/विसयो, दिनांक : २९ जुले, २०२४. 


संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनूसूचित जमाती) 
ocak 


नियंत्रक अधिकारी 


जुले, २०२४ 


७९००० 
३४५६९०० 
३ 

९५७०० 

१२१८०० 


२०९९७०० 
८१०४०० 
१२५५०० 


१७७९३३०० 
३०६५०० 


२१९३४०० 
२८७०५०० 


9 x 9 C} _o o| 9 | ०८ 

०८॥। of (| (३ ०८॥ ac] ७ | ww |. col] Se] ol] | | os 

o|/ava|a|2 (२ | 6 | awl] om] 0 ७ । “” | ० । aA] & | -7 | A] 2 (र 

& । .” । ०७८ | eo mM! GS o}] wo] w Ol wi] (० | va] cl] ms] ££] co Ee 

Al] ०८ | va] wv m}wl] co] oe] o£ SIM! (| 0 | ०८ | m| eo] -2 0 

aw] ०८ | ०८ ॥ w Alm! Solo; m O1aAlaxl| ७ | m| am] 0] ० ठ 

0।0| of] 0 Oo] ol Oo] of oO O}lol1o}] ao] oo] o}] Of 0 ठ 

00 | 0 | 0 ७ कक 91-७1. O}o0]}] 0] of Oo] Oo} Of 0 fe) ° 


२ 


“0 
pre) 
foo 

an 
0 
fo} 
0 


४६६१७०० 


५०००० 


३०३००० 

८८१४०० 
१३७५ 

१८६००० 


-2 ०्ट 
oC “0 
>“? AN 
fo om Eee A 
LTA us -o 
° ° [e} 8 
0 ठ ठ ४) 


१३८८ 


Oo 
A 
A 
(९ 
A 
oc 

0 

0 


२०४८७७०००० 


